महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.४४/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: २७ जुले, २०१८ 


संदर्भ :- १) या विभागाचे समक्रमांक दिनांक ०७.०५.२०१८ चे आदेश. 
२) सा.प्र.वि. शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१४, दि.०९-०८-२०१६ 


शासन Beat 


आंतरविभागीय बदल्या सन २०१८ अंतर्गत संदर्भाधिन आदेशान्वये उच्चश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील 
कर्मचा-यांच्या मंत्रालयीन विभागात बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, त्यापैकी ज्या कर्मचा- 
यांना त्यांच्या सध्याच्या विभागामधून बदली झालेल्या विभागात रुजू होण्यासाठी अद्याप कार्यमुक्त करण्यात 
आलेले नाही त्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत. आता संदर्भाधिन परिपत्रक क्र. २ च्या अनुषंगाने खालील 
तक्त्यातील कर्मचा-यांना रकाना क्रमांक ४ येथील विभागातून रकाना क्रमांक ५ येथील बदलीच्या विभागात रुजू 
होण्यासाठी दिनांक ३१-०७-२०१८ (म.नं.) रोजी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 
२. खालील कर्मचा-यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ५ 
मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. :- 


अ.क्र. | श्री/ उच्चश्रेणी सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | लघुलेखकाचे नांव विभाग 
1१ | २ ३ 1 ह| षु 
a श्रीमती ।सु.बा.कदम शालेय शिक्षण व क्रीडा | सहकार, पणन व वस््रोद्योग 
२ श्री जि.रा.शिदे विधि व न्याय आदिवासी विकास 
३ श्री मि.आ.कांबळे ग्राम विकास शालेय शिक्षण व क्रीडा 
४ | stadt ।अ.गं.आयनोर महिला व बाल विकास विधि व न्याय 
५ श्रीमती | are सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग मराठी भाषा 
६ श्रीमती ।अ.ह.धनवडे आदिवासी विकास महिला व बाल विकास 


३. AAT. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या 
काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ चे नियम १२ मधील तरतुदीनुसार उपरोक्त तक्त्यात नमूद कर्मचा-यांना पदग्रहण 
अवधी अनुज्ञेय नसल्याने, ते जर त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागात तत्काळ 
रुजू झाले नाहीत तर, त्यांच्या अनुपस्थितीचा कालावधी सेवाखंड धरण्यात येईल. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.४४/१४-अ 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२७१७५३००८००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Imtiyaz य ons 
Mushtaque oe 
Kazi cretion 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सर्व संबंधित उच्चश्रेणी लघुलेखक, मंत्रालय, मुंबई. (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


२. अन.मु.स./ प्रधान सचिव / सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय मुंबई - Yoo ०३२. (संबंधित 


मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


सह / उप सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


